मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, पुणे यांच्या 


अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२४/प्र.क्र.२३/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२४ 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२३/प्र.क्र.८१/प्रशासन-१ 

दि.०५ ऑक्टोबर, २०२३ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 

दि.२१ फेब्रुवारी, २०२४. 

३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे 
दि.२९ जानेवारी, २०२४ रोजीचे पत्र 

४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे यांचे 
दि.०४ मार्च, २०२४ रोजीचे पत्र. 

५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा यांचे 
दि.०६ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीचे पत्र. 

६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर यांचे 
दि.०१ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीचे पत्र. 

७) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर यांचे 
दि.१२ जानेवारी, २०२४ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय -: 

उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, सातारा; अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर ब अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, सोलापूर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. ०१ सप्टेंबर, २०२३ ते दि. २९ 
फेब्रुवारी , २०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यात मान्यता देण्यात आली होती. 
२. STAT aT शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे; अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा; 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर ब अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, सोलापूर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार नियमित 
अस्थायी आस्थापनेवरील ३४२८ पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ३०५ पदे व जिल्हा परिषद 
अस्थायी आस्थापनेवरील ६६ पदे अशा एकूण ३७९९ पदांना सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, 
या अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१ मार्च, २०२४ पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२४/प्र.क्र.२३/प्रशासन-१ 


३. दि. १० ऑक्टोबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील 
क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्‍चित करण्यात आलेला आहे. 
या शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 
४. या बाबीबरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- सर्वसाधारण, ००१- 
संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) ब विभाग/ उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक 
बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचालन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) या लेखाशिर्षाखालील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६,/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१ HAART, २०२४ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकोय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१५१११५३०६६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by SUDEEP SAHADEO REWALE 


Di 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=41570e676233403355caab8cc6f4cb08480e2e80c6afc2b73 
3ca211905e1d434, postalCode=400032, st=Maharashtr. 


R EWA | FE serialNumber=B5B2DA9CB1 DB ARCEIESa BSESEEESI0¢EFESOCES 
62E223A178F18C4C5BF7C34, cn=SUDEEP SAHADEO REWALE 
Date: 2024.03.15 11:25:10 +05'30° 
( सुदिप सहदेव रेवाळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 
२)अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे /सातारा / कोल्हापूर / सोलापूर. 

प्रत १) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, पुणे / सातारा / कोल्हापूर / सोलापूर. 

४) वित्त विभाग (व्यय-११) / (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 

५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२४/प्र.क्र.२३/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (2) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.०१/०३/२०२४ 
दि.२९/०२/२०२४ दि.२९/०२/२०२४  । दि.२९/०२/२०२४ 
=e eas es पासून 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ a 
दि.३१/०८/२०२४ 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या मि ae 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये यादया 3 पदांची 
: द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट . 
संख्या 
२ ३ v ष्‌ & 
मुख्य अभियंता सा. बां. ०६ शकि शिंका o& 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
अधीक्षक अभियंता, १७० शकी शिण १७० 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
धीक्षक अभियंता, ८० शिंग शिक Ze 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
धोक्षक अभियंता, १३२ ae SS १३२ 
सा.बां.मंडळ , कोल्हापूर 
अधीक्षक अभियंता, सा. ८० 111 शकि ८० 
बां. मंडळ, सोलापूर 
'एकूण CEC [ss =e 7 | VEC 
विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.२९/०२/२०२४ । दि.२९/०२/२०२४ दि,०१/०३/२०२ड 
पर्त aa दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत | पासून 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ मुदतवाढ देण्यात | दि.३१/०८/२०२४ 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या q व्या गत 
genau Geo. eee आलेल्या अस्थायी | पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये canes यातो दत 
. पदांमध्ये झालेली घट | द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. री 
संख्या 
२ 3 4 ष्‌ ६ 
मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ शिंका nae og 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
धोक्षक अभियंता, १००३ शिका ae १००३ 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
धोक्षक अभियंता, ३७८ L _.| ॥ | ३७८ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
धोक्षक अभियंता, ७०३ 16 ae ७०३ 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
धोक्षक अभियंता, ५२५ Le aa ५२५ 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
'एकूण २६१० 1 ef २६१० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२४/प्र.क्र.२३/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ —_| दि.२९/०२/२०२४ oe 
&: पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदत लाह (50.9 
*“ कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या au 
क्र. तां elias वत पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये Sa त 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : va 
संख्या 
१ २ 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा. बां. Lew i | ae 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ धीक्षक अभियंता, ८६ शिका an ८६ 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ धोक्षक अभियंता, ६१ a ॥_____' ६१ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
¥ धीक्षक अभियंता, ११५ (_ | | ११५ 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
प धीक्षक अभियंता, Qo a a ae 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
'एकूण ३१९९ 1 0 | 60 ३१९ 
विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ त 
डं पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत दता 0111012 
| कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्या आलेल्या पर्यत 
क्र. eral Monae oe त्या gee पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये ता. दया 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : a 
संख्या 
१ र 3 4 & द 
१ । मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ a aa ०१ 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ | अधौक्षक अभियंता, ०२ Le a OR 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ | अधौक्षक अभियंता, १२ शिंग शिकणं १२ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
¥ धीक्षक अभियंता, ०३ it a ०३ 
सा.बां.मंडळ, 
कोल्हापूर 
५. | अधौक्षक अभियंता, १३ an an १३ 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
एकूण ३९ [as »_ ०७. «| | lo ३९ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२४/प्र.क्र.२३/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ प ग 
as पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ वि 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पर्यंत 
क्र pear iwi नागो, पाग आर Cae पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये तया पच 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट , पदांची 
संख्या 
g र : 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. 1_ | =] शिका शिका 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ धीक्षक अभियंता, Ko शका शिंग uo 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ धीक्षक अभियंता, ०७ शिक aa me 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
डु धीक्षक अभियंता, ox Le शि ow 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
ष्‌ धीक्षक अभियंता, ou a hae ou 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
एकूण ६८ pe Fe ae 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ — is 
es पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ 00 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्या आलेल्या पर्यंत 
क्र. व्या पराया वत. त पि. ee पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये या 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट न पदांची 
संख्या 
g र 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शिण शांका शिंगी बिक्िक 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ धीक्षक अभियंता, १०१ a of ९३ 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ धीक्षक अभियंता, ६३ an ०३ ६० 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
डु धीक्षक अभियंता, ९६ शिश १७ ७९ 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
५ | अधौक्षक अभियंता, ८१ i= | ०८ ७३ 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
एकूण BBR Fe ३८ Rou 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


